महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि 
पुनर्विकास)अधिनियम, १९७१ अंतर्गत झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी 
तसेच, महार वतन जमिनीवरील झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा 
रकमेबाबत अधिकचा खुलासा. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.9२/ज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक:- जमीन- २०१५/ प्र.क्र.८७/ज-१अ, दि. २७ डिसेंबर २०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक:- जमीन-२०१५/ प्र.क्र.८७/ज-१अ, दि. ११ जानेवारी, २०१७ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय प्रकल्प/योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी महार वतन जमिनी 
भूसंपादित/ वाटाघाटीने संपादीत करताना आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत शासन निर्णय 
क्र.जमीन-२०१५/ प्र.क्र.८७/ज-१ अ, दि. ११ जानेवारी, २०१७ अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले 
आहे. 

तसेच, राज्यात वतन आणि इनाम जमिनी आणि त्या बाबतीत (१) मुंबई गावची कनिष्ठ वतने 
नाहिशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ (२) मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहिशी करण्याबाबतचा 
अधिनियम १९५०(३) मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, 
१९५५(४) मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५३ (५) महाराष्ट्र मुलकी 
पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ हे कायदे लागू आहेत. त्या अनुषंगाने, सदर कायद्यांमधील 
तरतूदी अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारात, या कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या इनाम/वतन जमिनी 
(महार वतन जमीन वगळून), वेळोवेळी सक्‍तीने/ विविध कायद्यांन्वये संपादीत करताना, तसेच, खाजगी 
वाटाघाटीने संपादीत करताना किंवा संबंधित शेतकऱ्यांकडून भूसंपादना व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणी सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने अशा जमिनीचे हस्तांतरणास मंजूरी देताना करण्यात आलेल्या सुधारीत 
तरतूदींप्रमाणे SAT प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची तसेच, शासकीय प्रकल्प/ 
योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी वतन/ इनाम जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) 
सक्तीने भूसंपादन अधिनियमान्वये किंवा अन्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन विषयक तरतूदीन्वये संपादीत 
करण्यात येत असतील किंवा खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येत असतील तर, अज्ञा समयी 
भूसंपादन अधिकारी यांनी अश्या जमिनीच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्याच्या १०% इतकी रक्‍कम नजराणा 
म्हणून वसूल करावी इत्यादीं मुद्यांसंदर्भात संदर्भ क्र. (2) येथील शासन निर्णय क्र. जमीन- 
२०१५/प्र.क्र.८७/ज-१अ, दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ अन्वये धोरण सुनिश्चित करण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.9७२/ज-१ 


तथापि, राज्यात वतन / महार वतन / इनाम जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन 
करताना भुसंपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनी शासन अथवा जमीन मालकाबरोबर वाटाघाटीने 
/ परस्पर सामंजस्य कराराने झोपडपट्टी खालील जमिनीचा पुर्नविकास करताना उक्त जमिनीबाबत 
अनजिंत मूल्य आकारण्याच्या सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यामध्ये महाराष्ट्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील तरतूदीन्वये संबंधित 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येते. झोपडपट्टी पुनर्वसन 


योजनेकरिता वतन/इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता 


आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


अ. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास)अधिनियम, १९७१ तरतूदीं नुसार खाजगी मालकीच्या 


जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवयाची असल्यास salt अतिक्रमित खाजगी मालकीची जमीन 
संबंधित जमीन मालका बरोबर वाटाघाटी करुन अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी घेण्याची तरतूद 
आहे. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन /इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजनेकरिता salt खाजगी मालकीची जमीन घेताना अशा जमिनीचे परस्पर सहमतीने /वाटाघाटीने 
/करारनाम्याद्वारे जे मुल्य निश्चित होईल SAM मूल्याच्या १०% रक्‍कम नजराणा म्हणून शासनास भरणे अनिवार्य 
राहील. salt रक्‍कम प्रचलित बाजारमुल्य दराने परिगणित होणाऱ्या मुल्यांकनाच्या कमीत कमी १०% असणे 
आव्यक राहील. 


ब. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबतची योजना संबंधित जागा मालकाच्या संमतीने/ 
वाटाघाटीने योजना राबविण्यात येत नसेल तर भूसंपादनासाठीच्या निश्चित होणाऱ्या देय अधिमूल्याच्या १०% 
इतकी रक्‍कम ही नजराणा म्हणून भरणे आव्यक राहील. 


तरी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास अधिनियम, १९७१ अंतर्गत 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत उपरोक्त नुसार कार्यवाही केल्यानंतर संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविता येईल. 


उपरोक्त शासन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११८/सासं, दि .१८ जुळले २०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२४१७३९५३२४१९ 
असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७२/ज-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SUHAS MADHAV MAMDAPURKAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCod: 10032, st=Maharashti 
2.5.4.20=15e9cd7730234dc2963eb61397dd04240c15d02a5a148c43: 


83593ac725fd 


pseudony! 1A2F622DE5904FF048601C73A184349D5EEECBBB, 
M AM D A p U J R KA R ber=F1B00E7181536EEDD7B08803397FED3A96870CA795C 
4D9384B72F43A5A066D99, cn=SUHAS MADHAV MAMDAPURKAR 


2023.08.24 17:44:02 +05'3 


(सुहास ममदापूरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, गृहनिर्माण, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, (महसूल , मुद्राक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर. 


) 

) 

१०) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 

११) नोदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१३) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

१४) सर्व विभागीय आयुक्त. 

१५) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 


१६) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सह सचिव (ज-१), यांचे स्वीय सहाय्यक, महसूलव वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) निवड नस्ती (ज-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


